महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.७२/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ०३ जून, २०१९. 


झासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि अधिकारी, गट-ब संवर्गातील पुढील अधिकाऱ्यांची तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
श्रीमदन नामदेवराव शिसोदिया, da | सहाय्यक संचालक, रामेती, औरंगाबाद 
प : अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व 
औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 


श्री.मेघ्याम शेषराव गुळवे, तंत्र अधिकारी, | सहाय्यक संचालक, रामेती, औरंगाबाद 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, हिंगोली 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०३१७२४२०७९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Amol Nilakanth ४ 


4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fbOdeSb35a79c1cf69a588f212 
b260e, 
serialNumber=bb4888cebbf4b7a6440c653 1a52925e3c8140b1c28df723d8f006d 

a h a r a r 11bc169a08, cn=Amol Nilakanth Sakharké 
Date: 2019.06.03 17:31:40 +05'30' 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 
प्रति, 


१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.७२/१५ अ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

९. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१०. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


